अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत 
सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत 
महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून 
आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या 
महिलांना शिधापत्रिका देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र: शिवाप-१२२२/प्र.क्र.१२/नापु-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- 

१०९९/प्र.क्र.८८८६/नापु-२८, दिनांक ५.११.१९९९ 

२) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- 
१००१/प्र.क्र.४८३/नापु-२८, दिनांक ८.०८.२००१ 

३) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- 
१००५/प्र.क्र.१८०३/नापु-२८, दिनांक २५.०५.२००५ 

४) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. शिवाप- 
२०१३/प्र.क्र.१०५/नापु-२८, दिनांक २९.०६.२०१३ 

५) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. याचिका- 
२०१२/३३-३१प्र.क्र.८१(अहवाल)/नापु-२८, दिनांक ४.०२.२०१४ 

६) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- 
११९९/३६७०/प्र.क्र.८८७८/नापु-२८, दिनांक २९.०९.१९९९ 


प्रस्तावना: 


नवीन शिधापत्रिकांसाठी निकष व कार्यपध्दती प्रथमत: संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक 
५.११.१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
दिनांक ८.०८.२००१ व संदर्भाधिन क्र.३ येथील दिनांक २५.०५.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये अंशात: 
सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना घ्यावयाची काळजी व दक्षता 
याबाबत संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक २९.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. नवीन शिधापत्रिका देण्यापूर्वी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. ५ 
येथील दिनांक ०४.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. वेश्या व्यवसाय, 
TSA व वेऱ्यांचा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार समितीच्या सुचनेनुसार 
वेड्या, TSA व वेड्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शिधापत्रिका देणेबाबत संदर्भाधिन 
क्र. येथील दिनांक २९.०९.१९९९ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाने बुध्ददेव करमासकर विरूध्द पश्चिम बंगाल शासन व इतर Criminal Appeal No. 
9434/2090 मध्ये दि.१४.१२.२०२१ अन्वये शिधापत्रिका वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरळीत 
करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात 
आलेल्या पिडीत महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवाप-१२२२/प्र.क्र.१२/नापु-२८ 


महिलांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याची कार्यवाही सुधारित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील स्वंयसेवी 
संस्थाकडून अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिला व 
वेड्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरीत 
करून त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्यात यावेत. नवीन शिधापत्रिकेसाठी प्रचलित पध्दतीनुसार 
आव्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपुर्वक विचार 
करून ओळखीचा पुरावा (Identification Proof) व वास्तव्याचा पुरावा (Residential Proof) सादर 
करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. सदर कागदपत्रांची संबधितांकडून मागणी करण्यात येऊ नये. 


2. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील 
महिलांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरण करण्याची 
कार्यवाही संबधित संस्था व महिळा व बालविकास विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने 
करण्यात यावी. तसेच शिधापत्रिका केवळ भारतीय नागरीकांना वितरीत होईल याची काटेकोरपणे 
दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०११३१३०३५९८२०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Mahesh H Kanade 
Mahesh Ove Govern fabric Fond Cl And 
H a n a m a nt Ka n a d e p>, et een 1d227b6 19573 13fa6946400¢ 


(महेश कानडे) 
कार्यासन अधिकारी 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


प्रत, 


me) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मुख्य सचिव यांचे कार्यालय 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 


AD 


AN 


o~ 
a 


an 


oc 
८2. द. ८. > Ve > DS 


S 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवाप-१२२२/प्र.क्र.१२/नापु-२८ 


८) आयुक्त, महिला व बालविकास विभाग, पुणे 

९) संचालक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था 

१०) संचालक, राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, 

११) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

१३) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१४सर्व जिल्हाधिकारी 

१५) सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

१६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७)सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१८)सर्व अपर जिल्हाधिकारी 

१९)सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

20) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

२१)अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे/सोलापूर/नागपूर 

२२)सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व कार्यासने अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

२३) निवड नस्ती (नापु-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


